RNI No . MAHBIL 2012147976 
Regn. No . PCE/ 067/ 2013- 15 
www .dgps .maharashtra . gov . in . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४, अंक - २ ] 


बुधवार , ११ मार्च २०१५ / फाल्गुन २० , शके १९३६ 


[ पृष्ठे ७ 


असाधारण क्रमांक २ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


नगर विकास विभाग 
चौथा मजला, मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक २ मार्च २०१५ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ 

सूचना 
क्रमांक टीपीएस- २११३/ २७२ / प्र. क्र . ४८७/ १३/ नवि - १३. - ज्याअर्थी, 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे ( सन 
१९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम , ३७ वा) (यापुढे " उक्त अधिनियम" असा 
उल्लेख करण्यात आला आहे) कलम ३१ (१) अन्वये इचलकरंजी शहराची 
सुधारित विकास योजना (यापुढे " उक्त विकास योजना" असा उल्लेख 
केलेली) महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक 
टीपीएस -२११४ /प्र . क्र . २२३१ /९४/ नवि - १३ , दिनांक ५ मार्च १९९९ अन्वये 
मंजूर केली असून ती दिनांक ७ मे १९९९ पासून अंमलात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, सोबतच्या अनुसूचीमध्ये वर्णन 
केलेली मौजे इचलकरंजी, तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर येथील 
रि. स .नं . ६५० -ब/ ५ पैकी, क्षेत्र १७१४ चौ . मी . ही जागा (यापुढे " उक्त 
जागा " असे संबोधिले आहे ) आरक्षण क्रमांक ३६- " प्राथमिक शाळा व 
माध्यमिक शाळा" करिता आरक्षित आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, इचलकरंजी नगरपालिकेने ( यापुढे " उक्त 
नगरपालिका" असे संबोधिले आहे) उक्त जागा विकास योजना अंमलात 
आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षांच्या कालावधीत संपादन केली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम 
१२७ (१) नुसार , नियोजन प्राधिकरण असलेल्या उक्त नगरपालिकेवर 
दिनांक १६ डिसेंबर २०११ रोजी खरेदी सूचना बजावून उक्त जागा उक्त 
नगरपालिकेने विहित कालावधीत संपादन केली नसल्याने ती विहित 
कालावधीमध्ये संपादित करण्यास कळविले होते ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) अन्वये नोटीस 
बजावल्यानंतरही, उक्त नगरपालिकेने बारा महिन्यांच्या कालावधीत उक्त 
जागा संपादन केलेली नाही अथवा ती संपादन करण्यासंबंधीची महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम १२६ ( ४ ) 
सह भूसंपादन अधिनियम, १८९४ चे कलम ६ ची भूसंपादनाची अधिसूचना 
दिनांक १५ डिसेंबर २०१२ पूर्वी प्रसिद्ध केली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने उक्त जमिनीच्या मालकांनी 
दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक ३६११/ २०१३ मध्ये दिनांक २४ 
डिसेंबर २०१३ च्या आदेशान्वये उक्त जागा आरक्षण क्रमांक ३६-" प्राथमिक 
शाळा व माध्यमिक शाळा" या आरक्षणातून मुक्त झाल्याचे आदेश पारित 
केले असून त्याबाबतचे आदेश निर्गमित करण्याबाबत शासनास आदेशित 
केलेले आहे ; 
___ आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकरणी मा . उच्च न्यायालयाचे आदेश प्राप्त 
झाल्यानंतर तसेच उक्त नगरपालिकेचे व संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे यांचे अहवाल विचारात घेता असे दिसून येते की , वरीलप्रमाणे 
उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) अन्वये नोटीस बजावल्यापासून उक्त 
नगरपालिकेने बारा महिन्यांच्या कालावधीत उक्त जागा संपादन केलेली नाही 
अथवा उक्त जागा संपादन करण्यासंबंधीची महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन 
व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम १२६ (४) सह भूसंपादन 
अधिनियम , १८९४ चे कलम ६ ची भूसंपादनाची अधिसूचना दिनांक १५ 
डिसेंबर २०१२ पूर्वी प्रसिद्ध केलेली नाही. त्यामुळे या परिस्थितीत उक्त 
अधिनियमाचे कलम १२७ (१) मधील तरतुदीनुसार उक्त जागा आरक्षण 
क्रमांक ३६- " प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळा " या आरक्षणातून मुक्त 
झाली असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे ; 

आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( २) नुसार प्राप्त 
अधिकारात राज्य शासन , कोल्हापूर शहराच्या सुधारित विकास योजनेतील 
आरक्षण क्रमांक ३६- " प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळा " हे आरक्षण 


६ 


( १ ) 


एच ८०४-- भाग एक ( असा.) (पु. वि . पु.) २- १ 


। २ 


Y 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक असाधारण - पुणे विभागीय पुरवणी, ११ मार्च, २०१५ / फाल्गुन २० , शके १९३६ 
खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याचे Ichalkaranji , taluka Hatkanangale, district Kolhapur 
अधिसूचित करित आहे व अशाप्रकारे मुक्त झालेली जागा ही तिच्या 

(hereinafter referred to as " the said land" ) is part 
जमीनमालकास उक्त विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे 

of a larger reservation namely Site No . 36 - " Primary 

School and High School" ; 
अन्यथा अनुज्ञेय असलेल्या विकासाकरिता उपलब्ध होईल ; 

and whereas, the said land has not been 
प्रस्तुत आदेशान्वये उक्त आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या acquired by the Ichalkaranji Municipal Council 
भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी, इचलकरंजी नगरपालिका, इचलकरंजी, (hereinafter referred to as " the said Municipal 
जिल्हा कोल्हापूर यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या 

Council" ) within ten years from the date on which 
अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे . 

the said Development Plan came into force ; 

and whereas , the Owners of the said land have , 
अनुसूची 

served a notice dated 16th December 2011 under 
जिल्हा कोल्हापूर, तालुका हातकणंगले, मौजे इचलकरंजी 

sub -section ( 1 ) of Section 127 of the said Act to 

the said Municipal Council, being the Planning 
सर्व्हे नंबर/ जागेचे क्षेत्र विकास योजनेतील 

Authority , informing that the said land had to be 
गट नंबर 

आरक्षण 

acquired by the said Municipal Council, within the 
stipulated period ; 

and whereas even after service of the said 
चौ . मी . 

notice as aforesaid , the said land has neither been 
रि. स.नं . ६५०-ब/ ५ पैकी १७१४.०० आरक्षण क्रमांक ३६ acquired, nor the Notification of land acquisition 

" प्राथमिक शाळा व required under Section 126 (4 ) of the Maharashtra 
माध्यमिक शाळा " ( भाग ). Regional and Town Planning Act, 1966 read with 

Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 has 
सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov.in 

been published before 15th December 2012 under 
या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच संचालक , 

sub - section ( 1) of Section 127 of the said Act, by 
नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या www. dtp. maharashtra. the said Municipal Council, within a period of twelve 
gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत . months from the date of the service of said notice ; 

and whereas , the Hon ble Court of Judicature of 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

Bombay, in Writ Petition No . 3611 of 2013 filed by 
संजय सावजी , the Owner of the said land , vide its order dated 

24th December 2013 has held that the 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 

Reservation on the said land stand lapsed and 

directed the State of Maharashtra to notify the 
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

lapsing of the reservation on the said land ; 
Mantralaya , Mumbai - 400 032 

and whereas , after receiving the Hon ble High 
dated , 2nd March 2015 

Court order and also the report of the said 

Municipal Council and the report of the Director of 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 

Town Planning, Maharashtra State , Pune it is 
1966. 

observed that the said land has neither been 
__ No . TPS - 2113/ 272 /CR- 487 /13/ UD -13.-- . acquired , nor the Notification of land acquisition 
Whereas , the Government in Urban Development required under Section 126 ( 4 ) of the Maharashtra 
Department vide its Notification No . TPS -2114 /CR Regional and Town Planning Act, 1966 read with 
2231 / 94/ UD - 13, dated 5th March 1999 has Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 , been 
approved the Revised Development Plan of published before dated 15th December 2012 by 
Ichalkaranji Municipal Council (hereinafter referred the said Municipal Corporation . And whereas , in 
to as " the said Development Plan " ) under Section consequence thereof, the Government of 
31 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Maharashtra is of opinion that the said reservation , 
Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of to the extent of the said land , stands lapsed as per 
1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act") and the provisions of Section 127 ( 1) of the said Act ; 
the same has come into force with effect from Now , therefore , in exercise of the powers 
7th May 1999 ; 

conferred by sub - section (2 ) of Section 127 of the 
and whereas, as per the said Revised said Act and of all other powers enabling it in that 
Development Plan, theland bearing R. S. No. 650 behalf , the Government of Maharashtra hereby 
B /5 (pt.), area admeasuring 1714 sq . mtrs ., village notifies that the reservation for Site No. 36 


त 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक असाधारण - पुणे विभागीय पुरवणी, ११ मार्च, २०१५ / फाल्गुन २० , शके १९३६ ३ 
" Primary School and High School" as specified in आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, सोबतच्या अनुसूचीमध्ये वर्णन 
the said Development Plan , stands lapsed to the 

केलेली मौजे इचलकरंजी , तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर येथील 
extent of the said land and the said land, more 

रि. स. नं. ६४७/१ - ब , क्षेत्र ९०० चौ. मी . या जागेवरील आरक्षण क्रमांक 
particularly described in the schedule herein below , 
stands released from the said reservation and 

३५-"बगीचा" (भागशः) प्रस्तावानी बाधीत होत आहे ; 
shall be available to the owners for the purpose of 

आणि ज्याअर्थी, इचलकरंजी नगरपालिकेने ( यापुढे " उक्त 
development as otherwise permissible in the case 
of adjacent land under the said Development Plan . 

नगरपालिका" असे संबोधिले आहे) उक्त जागा विकास योजना अंमलात 
A copy of the part plan , showing the area on 

आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षांच्या कालावधीत संपादन केली नाही ; 
which a part of the reservation has lapsed vide this 

__ आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम 
order, is available in the office of the Chief Officer, 

१२७ (१) नुसार , नियोजन प्राधिकरण असलेल्या उक्त नगरपालिकेवर 
Ichalkaranji Municipal Council, District Kolhapur 
during office hours on all working days for 

दिनांक १६ डिसेंबर २०११ रोजी खरेदी सूचना बजावून उक्त जागा उक्त 
inspection of public for the period of one month . नगरपालिकेने विहित कालावधीत संपादन केली नसल्याने ती विहित 
Schedule 

कालावधीमध्ये संपादित करण्यास कळविले होते ; 
District Kolhapur, taluka Hatkanangale , 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) अन्वये नोटीस 
mouze Ichalkaranji 

बजावल्यानंतरही, उक्त नगरपालिकेने बारा महिन्यांच्या कालावधीत उक्त 
Survey No./ Area of Reservation Under 

जागा संपादन केलेली नाही अथवा ती संपादन करण्यासंबंधीची महाराष्ट्र 
Gat No . the Land Development Plan 

प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम १२६ ( ४) 
1 

सह भूसंपादन अधिनियम, १८९४ चे कलम ६ ची भूसंपादनाची अधिसूचना 
Sq . mtrs . 

दिनांक १५ डिसेंबर २०१२ पूर्वी प्रसिद्ध केली नाही ; 
R . S . No . 1714. 00 Site No . 36 

आणि ज्याअर्थी, मा . मुंबई उच्च न्यायालयाने उक्त जमिनीच्या मालकांनी 
650- B/ 5 ( pt.) 

" Primary School 

दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक ३६१९ / २०१३ मध्ये दिनांक 
and High 

२४ डिसेंबर २०१३ च्या आदेशान्वये उक्त जागा आरक्षण क्रमांक 

School." (part ) . 
This Notification shall also be published on the 

३५-" बगीचा" (भागशः) या आरक्षणातून मुक्त झाल्याचे आदेश पारित केले 
Government web site at www .maharashtra . gov.in 

असून त्याबाबतचे आदेश निर्गमित करण्याबाबत शासनास आदेशित केलेले 
as well as on the website of Directorate of Town 
Planning www . dtp .maharashtra . gov. in 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकरणी मा . उच्च न्यायालयाचे आदेश प्राप्त 
By order and in the name of the Governor of 

झाल्यानंतर तसेच उक्त नगरपालिकेचे व संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र 
____ Maharashtra, 

राज्य , पुणे यांचे अहवाल विचारात घेता असे दिसून येते की , वरीलप्रमाणे 
SANJAY SAOJI, 

उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) अन्वये नोटीस बजावल्यापासून उक्त 
Under Secretary to the Government. 

नगरपालिकेने बारा महिन्यांच्या कालावधीत उक्त जागा संपादन केलेली नाही 

अथवा उक्त जागा संपादन करण्यासंबंधीची महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन 
नगर विकास विभाग 

व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम १२६ (४) सह भूसंपादन 
चौथा मजला, मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ 

अधिनियम , १८९४ चे कलम ६ ची भूसंपादनाची अधिसूचना दिनांक 
दिनांक २ मार्च २०१५ 

१५ डिसेंबर २०१२ पूर्वी प्रसिद्ध केलेली नाही . त्यामुळे या परिस्थितीत उक्त 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ 

अधिनियमाचे कलम १२७ (१) मधील तरतुदीनुसार उक्त जागा आरक्षण 
सूचना 

क्रमांक ३५-"बगीचा" (भागशः) या आरक्षणातून मुक्त झाली असल्याचे 

शासनाचे मत झाले आहे ; 
क्रमांक टीपीएस - २११३/ २७२/ प्र . क्र . ४८७/ १३/ नवि - १३. - ज्याअर्थी, 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे ( सन आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) नुसार प्राप्त 
१९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम , ३७ वा ) ( यापुढे " उक्त अधिनियम" असा अधिकारात राज्य शासन, कोल्हापूर शहराच्या सुधारित विकास योजनेतील 
उल्लेख करण्यात आला आहे) कलम ३१ ( १) अन्वये इचलकरंजी शहराची आरक्षण क्रमांक ३५ -" बगीचा" हे आरक्षण पुढील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या 
सुधारित विकास योजना (यापुढे " उक्त विकास योजना" असा उल्लेख उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करित आहे व अशाप्रकारे 
केलेली ) महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक मुक्त झालेली जागा ही तिच्या जमीन मालकास उक्त विकास योजनेतील 
टीपीएस - २११४ / प्र. क्र . २२३१/ ९४ / नवि -१३, दिनांक ५ मार्च १९९९ अन्वये लगतच्या अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे अन्यथा अनुज्ञेय असलेल्या विकासाकरिता 
मंजूर केली असून ती दिनांक ७ मे १९९९ पासून अंमलात आलेली आहे ; उपलब्ध होईल ; 


आहे ; 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक असाधारण - पुणे विभागीय पुरवणी, ११ मार्च, २०१५ / फाल्गुन २० , शके १९३६ 


Head 319 34 3RAUCH QU A dd eta Galaupi 
भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी, इचलकरंजी नगरपालिका, इचलकरंजी, 
जिल्हा कोल्हापूर यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे. 

अनुसूची 
जिल्हा कोल्हापूर, तालुका हातकणंगले, मौजे इचलकरंजी 
सर्व्हे नंबर/ 

जागेचे क्षेत्र विकास योजनेतील 
गट नंबर 

आरक्षण 


TI). HT 
R . 24. À & 80 / 9 - 07 foo .oo आरक्षण क्रमांक ३५ 

"q1| 0T " (HTT&T:) 
PGF31CYI HERIG YRH2 www .maharashtra.gov.in 
या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. तसेच संचालक , 
ROHI, HERIC PEU , Yu Ya www .dtp .maharashtra . 
gov. in Al 31fetchd RichAETOR ulit PUYT TA ZIEH . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

संजय सावजी, 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

dated , 2nd March 2015 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966 

No . TPS - 2113 /272 /CR -487 / 13 /UD - 13 . - - 
Whereas , the Government in Urban Development 
Department vide its Notification No. TPS -2114 /CR 
2231/ 94 / 13 /UD - 13 , dated 5th March 1999 has 
approved the Revised Development Plan of 
Ichalkaranji Municipal Council (hereinafter referred 
to as " the said Development Plan " ) under Section 
31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No . XXXVII of 
1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act ") and 
the same has come into force with effect from 
7th May 1999 ; 

and whereas, as per the said Revised 
Development Plan , the land bearing R . S .No . 647 / 
1 / B (pt.) , area admeasuring 900 sq . mtrs . , village 
Ichalkaranji , taluka Hatkanangale , district Kolhapur 
(hereinafter referred to as " the said land") is part 
of a larger reservation namely Site No . 35 
"Garden " ; 

and whereas, the said land has not been 
acquired by the Ichalkaranji Municipal Council 


(hereinafter referred to as " the said Municipal 
Council" ) within ten years from the date on which 
the said Development Plan came into force ; 

and whereas, the Owners of the said land have , 
served a notice dated 16th December 2011 under 
sub - section ( 1 ) of Section 127 of the said Act to 
the said Municipal Council, being the Planning 
Authority , informing that the said land had to be 
acquired by the said Municipal Council, within the 
stipulated period ; 

and whereas , even after service of the said 
notice as aforesaid , the said land has neither been 
acquired , nor the Notification of land acquisition 
required under Section 126 ( 4 ) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 read with 
Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 has 
been published before 15th December 2012 under 
sub - section (1) of Section 127 of the said Act, by 
the said Municipal Council, within a period of twelve 
months from the date of the service of said notice ; 

and whereas , the Hon ble Court of Judicature of 
Bombay, in Writ Petition No. 3619 of 2013 filed by 
the Owner of the said land , vide its order dated 
24th December 2013 has held that the 
Reservation on the said land stand lapsed and 
directed the State of Maharashtra to notify the 
lapsing of the reservation on the said land ; 

and whereas , after receiving the Hon . High 
Court order, the report of the said Municipal Council 
and the report of the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune it is observed that the said 
land has neither been acquired nor the Notification 
of land acquisition required under Section 126 (4 ) 
of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 read with Section 6 of the Land 
Acquisition Act, 1894 , been published before dated 
15th December 2012 by the said Municipal 
Corporation . And whereas , in consequence 
thereof, the Government of Maharashtra is of 
opinion that the said reservation , to the extent of 
the said land, stands lapsed as per the provisions 
of Section 127 ( 1 ) of the said Act ; 

Now , therefore , in exercise of the powers 
conferred by sub -section (2 ) of Section 127 of the 
said Act and of all other powers enabling it in that 
behalf, the Government of Maharashtra hereby 
notifies that the reservation for Site No . 35 -"Garden 
(part)" as specified in the said Development Plan , 
stands lapsed to the extent of the said land and 
the said land, more particularly described in the 
schedule hereinbelow , stands released from the 
said reservation and shall be available to the 
owners for the purpose of development as 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक असाधारण - पुणे विभागीय पुरवणी, ११ मार्च, २०१५ / फाल्गुन २०, शके १९३६ ५ 
otherwise permissible in the case of adjacent land आणि ज्याअर्थी, इचलकरंजी नगरपालिकेने ( यापुढे " उक्त 
under the said Development Plan . 

नगरपालिका" असे संबोधिले आहे) उक्त जमिनी विकास योजना अंमलात 
A copy of the part plan , showing the area on 

आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षांच्या कालावधीत संपादन केली नाही ; 
which a part of the reservation has lapsed vide this 
order, is available in the office of the Chief Officer, ___ आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम 
Ichalkaranji Municipal Council, District Kolhapur १२७ (१) नुसार , नियोजन प्राधिकरण असलेल्या उक्त नगरपालिकेवर 
during office hours on all working days for 

दिनांक १६ डिसेंबर २०११ रोजी खरेदी सूचना बजावून उक्त जागा उक्त 
inspection of public for the period of one month . 

नगरपालिकेने विहित कालावधीत संपादन केली नसल्याने ती विहित 
Schedule 

कालावधीमध्ये संपादित करण्यास कळविले होते ; 
District Kolhapur, taluka Hatkanangale , 
Mouze Ichalkaranji 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१ ) अन्वये नोटीस 
Survey No./ Area of Reservation Under बजावल्यातंनरही, उक्त नगरपालिकेने बारा महिन्यांच्या कालावधीत उक्त 
Gat No. the Land Development Plan जमिनी संपादन केलेल्या नाहीत अथवा त्या संपादन करण्यासंबंधीची महाराष्ट्र 

प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम १२६ (४ ) 

सह भूसंपादन अधिनियम , १८९४ चे कलम ६ ची भूसंपादनाची अधिसूचना 
Sq. mtrs . 

दिनांक १५ डिसेंबर २०१२ पूर्वी प्रसिद्ध केली नाही ; 
R . S .No . 900 . 00 Site No. 35 

आणि ज्याअर्थी, मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने उक्त जमिनीच्या मालकांनी 
647/ 1/ B ( pt. ) 

"Garden " (part). 
This Notification shall also be published on the 

दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक ३६१३/ २०१३ मध्ये दिनांक 
Governmentweb site atwww .maharashtra . gov. in 

२४ डिसेंबर २०१३ च्या आदेशान्वये उक्त जमिनी आरक्षण क्रमांक ३६ 
as well as onthe website of Directorate of Town " प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळा " (भागशः) व १२ मीटर रुंदीचा विकास 
Planning www .dtp .maharashtra . gov.in 

योजना रस्ता ( भागशः) या आरक्षणातून मुक्त झाल्याचे आदेश पारित केले 
By order and in the name of the Governor of 

असून त्याबाबतचे आदेश निर्गमित करण्याबाबत शासनास आदेशित केलेले 
Maharashtra , आहे ; 

SANJAY SAOJI , ___ आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकरणी मा . उच्च न्यायालयाचे आदेश प्राप्त 
Under Secretary to Government. झाल्यानंतर तसेच उक्त नगरपालिकेचे व संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र 

राज्य, पुणे यांचे अहवाल विचारात घेता असे दिसून येते की , वरीलप्रमाणे 
नगर विकास विभाग 

उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( १) अन्वये नोटीस बजावल्यापासून उक्त 
चौथा मजला, मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ 

नगरपालिकेने बारा महिन्यांच्या कालावधीत उक्त जमिनी संपादन केलेली 
दिनांक २ मार्च २०१५ 

नाही अथवा उक्त जमिनी संपादन करण्यासंबंधीची महाराष्ट्र प्रादेशिक 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ 

नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२६ ( ४ ) सह 
सूचना 

भूसंपादन अधिनियम, १८९४ चे कलम ६ ची भूसंपादनाची अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस- २११३/ २७२/ प्र. क्र . ४८७/ १३ / नवि - १३. - ज्याअर्थी, 

दिनांक १५ डिसेंबर २०१२ पूर्वी प्रसिद्ध केलेली नाही. त्यामुळे या 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे ( सन परिस्थितीत उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) मधील तरतुदीनुसार उक्त 
१९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम , ३७ वा ) ( यापुढे " उक्त अधिनियम " असा जमिनी आरक्षण क्रमांक ३६ -"प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळा" ( भागशः) 
उल्लेख करण्यात आला आहे) कलम ३१ (१) अन्वये इचलकरंजी शहराची व १२ मीटर रुंदीचा विकास योजना रस्ता (भागशः) या आरक्षणातून मुक्त 
सुधारित विकास योजना (यापुढे " उक्त विकास योजना" असा उल्लेख झाले असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे ; 
केलेली) महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक 

आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( २) नुसार प्राप्त 
टीपीएस -२११४ / प्र. क्र . २२३१/ ९४ / नवि - १३, दिनांक ५ मार्च १९९९ अन्वये 
मंजूर केली असून ती दिनांक ७ मे १९९९ पासून अंमलात आलेली आहे ; 

अधिकारात राज्य शासन, कोल्हापूर शहराच्या सुधारित विकास योजनेतील 

आरक्षण क्रमांक ३६- " प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळा" ( भागशः) व १२ 
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, सोबतच्या अनुसूचीमध्ये वर्णन 

मीटर रुंदीचा विकास योजना रस्ता ही आरक्षणे, खालील अनुसूचीमध्ये नमूद 
केलेली मौजे इचलकरंजी , तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर येथील 

केलेल्या उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे व 
रि . स .नं . ६४७/ १- ब, क्षेत्र ६२०० चौ . मी . या जागेवरील आरक्षण क्रमांक 

अशाप्रकारे मुक्त झालेल्या जमिनी ह्या त्यांच्या जमीन मालकास उक्त 
३६-"प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळा" ( भागशः) व मौजे इचलकरंजी, 

विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे अन्यथा अनुज्ञेय 
तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर येथील रि . स.नं. ६४७/ १-ब, क्षेत्र 
८०० चौ . मी . या जागेवरील १२ मीटर रुंदीचा विकास योजना रस्ता 

असलेल्या विकासाकरिता उपलब्ध होतील ; 
( भागशः) या प्रस्तावांनी बाधित होत आहे (यापुढे " उक्त जमिनी " असा प्रस्तुत आदेशान्वये उक्त आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या 
उल्लेख करण्यात आलेला आहे); 

भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी, इचलकरंजी नगरपालिका, इचलकरंजी , 


coo 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक असाधारण - पुणे विभागीय पुरवणी, ११ मार्च, २०१५ / फाल्गुन २० , शके १९३६ 
जिल्हा कोल्हापूर यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या Kolhapur is part of a larger reservation namely Site 
अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे. No. 36 -" Primary School and High School" and the 

land bearing R . S .No . 647/ 1/ B (pt.) , area 
अनुसूची 

admeasuring 800 sq . mtrs. Village Ichalkaranji, 
जिल्हा कोल्हापूर, तालुका हातकणंगले, मौजे इचलकरंजी 

taluka Hatkanangale , district Kolhapur is part of 12 
सर्व्हे नंबर/ 

जागेचे क्षेत्र विकास योजनेतील mtrs . wide Development Plan Road (hereinafter 
गट नंबर 

आरक्षण 

referred to as " the said land" ) ; 

and whereas , the said land have not been 
đÌ. HÌ. 

acquired by the Ichalkaranji Municipal Council 

(hereinafter referred to as "the said Municipal 
R . 27. . & 80 / 9 - 01 ६२०० आरक्षण क्रमांक ३६ 

Council ") within ten years from the date on which 
" प्राथमिक शाळा व the said Development Plan came into force ; 
माध्यमिक शाळा " 

and whereas, the Owners of the said land have , 
( TTT:). 

served a notice dated 16th December 2011 under 
१२ मीटर रुंदीचा विकास sub - section (1) of Section 127 of the said Act to 

UUT PPAT (HTTET:). the said Municipal Council , being the Planning 
P4GP 3119 HERIC FRH 211 www .maharashtra. gov.in 

Authority , informing that the said land had to be 
या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत . तसेच संचालक , 

acquired by the said Municipal Council , within the 
FR PTHI, HERIG RICA, gut Yial www .dtp .maharashtra . 

stipulated period ; 
gov. in un 3fecha pichael Uffe TuYTA TA . 

and whereas even after service of the said 

notice as aforesaid , the said land has neither been 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

acquired , nor the Notification of land acquisition 
संजय सावजी, 

required under Section 126 ( 4 ) of the Maharashtra 

Regional and Town Planning Act, 1966 read with 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 

Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 has 

been published before 15th December 2012 under 
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT sub -section ( 1 ) of Section 127 of the said Act , by 
Mantralaya , Mumbai - 400 032 

the said MunicipalCouncil , within a period of twelve 
dated , 2nd March 2015 

months from the date of the service of said notice ; 

and whereas , the Hon ble Court of Judicature of 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 

Bombay, in Writ Petition No. 3613 of 2013 filed by 
1966 

the owner of the said land , vide its order dated 
No . TPS -2113 /272 /CR - 487/ 13 /UD - 13 . - - 24th December 2013 has held that the 
Whereas , the Government in Urban Development Reservation on the said lands stand lapsed and 
Department vide its Notification No. TPS -2114 /CR directed the State of Maharashtra to notify the 
2231/ 94 /UD - 13 , dated 5th March 1999 has lapsing of the reservation on the said lands ; 
approved the Revised Development Plan of 

and whereas, after receiving the Hon .High Court 
Ichalkaranji Municipal Council (hereinafter referred 

order and also the report of the said Municipal 
to as " the said Development Plan " ) under Section 

Council and the report of the Director of Town 
31 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning , Maharashtra State , Pune it is observed 
Planning Act , 1966 (Maharashtra Act No . XXXVII of 

that the said land has neither been acquired nor 
1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act") and the Notification of land acquisition required under 
the same has come into force with effect from Section 126 (4 ) of the Maharashtra Regional and 
7th May 1999 ; 

Town Planning Act, 1966 read with Section 6 of the 
and whereas, as per the said Revised Land Acquisition Act, 1894 , been published before 
Development Plan , the land bearing R . S .No . 

dated 15th December 2012 by the said Municipal 
647 - 1 / B (pt.) , area admeasuring 6200 sq . mtrs ., Corporation . And whereas , in consequence 
village Ichalkaranji, taluka Hatkanangale , district thereof, the Government of Maharashtra is of 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक असाधारण - पुणे विभागीय पुरवणी, ११ मार्च, २०१५ / फाल्गुन २०, शके १९३६ ७ 
opinion that the said reservation , to the extent of 

Schedule 
the said land, stands lapsed as per the provisions District Kolhapur, taluka Hatkanangale , 
of Section 127 (1) of the said Act ; 

Mouje Ichalkaranji 
Now , therefore , in exercise of the powers Survey No./ Area of Reservation Under 
conferred by sub - section (2 ) of Section 127 of the 

GatNo. the Land Development Plan 
said Act and of all other powers enabling it in that 
behalf , the Government of Maharashtra hereby 

2 
notifies that the reservation for Site No. 36 -" Primary 

Sq . mtrs . 
School and High School" , 12 mtrs. wide R . S .No . 6200 

Site No. 36 
Development Plan Road " as specified in the said 647 / 1/B (pt.) 

" Primary School 
Development Plan , stands lapsed to the extent of 

and High 
the said lands and the said lands , more particularly 

School." 
described in the schedule herein below , stands 

800 (part) and 
released from the said reservation and shall be 

" 12mtrs . wide 
available to the owners for the purpose of 

Development 

Plan Road " 
development as otherwise permissible in the case 
of adjacent land under the said Development Plan . 

This Notification shall also be published on the 

Governmentweb site atwww .maharashtra . gov. in 
A copy of the part plan , showing the area on 

as well as on the website of Directorate of Town 
which a part of the reservation has lapsed vide this 

Planning www .dtp .maharashtra . gov. in 
order , is available in the office of the Chief Officer, 

By order and in the name of the Governor of 
Ichalkaranji Municipal Council, District Kolhapur 

Maharashtra, 
during office hours on all working days for 
inspection of public for the period of one month . 

SANJAY SAOJI, 
Under Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLIHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE . 


